RNI No. MAHBIL / 2009/31748 
Reg . No . MCS /174 / 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ६५ ] 


बुधवार , ऑक्टोबर २६ , २०१६/ कार्तिक ४, शके १९३८ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक १२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन -२०१६ / प्र.क्र . ६/ नवि १८ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४० ) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( २), ( २क ) 
व ( ३) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन - २०१६/ प्र. क्र. ६/ नवि १८, दिनांक ११ मे , २०१६ याव्दारे 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ११ मे, २०१६ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिध्द केली असून , महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी या 
ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी वानाडोंगरी नगरपरिषद 
या नावांने नगरपरिषद घटीत करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २क ) व ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या 
आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उदघोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / हरकती यांचा शासनाने विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे 
इष्ट वाटते ; 

__ त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २), (२क ) व (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त 
स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून, त्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २ क ) व ( ३) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे, वानाडोंगरी नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटित करीत आहे. उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) – १२४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 


our 


अनुसूची " अ " 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 

वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र 
निलडोह 

उत्तर दिशेला 
इसासनी 

पूर्वदिशेला 
खैरी ( पन्नासे ) 

पश्चिम दिशेला 
रायपुर 

दक्षिण दिशेला 


m 


४ 


अनुसूची “ ब ” 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राची हद्द 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १९५९ चा क्र . तीन) अन्वये स्थापन केलेल्या वानाडोंगरी या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द 
दिशा 

सिमेस लागून असलेले सर्व्हेनं . 


अ . क्र . 


( २ ) 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


वानाडोंगरीच्या पुर्व दिशेला इसासनी (वाघधरा ) गाव असून राजीव नगर ही शेवटची सिमा आहे. शेवटच्या सिमेचे 
सर्व्हे क्र . २३१,२३२, २४९ / २, २३४ ,२३५, २३४, २५२,२६८ ,२५५,२३९,२४९,२५०, २६३, २६४ ,२६५,२६७ , 
२८४ , २८५, २८१ , २८२, २७१,२७२, २९३, २९६, २९९, ३०० , ३०१,३०७, ३०८ , ३१०, ३१२, ३१३ असे आहेत . 
मौजा वानाडोंगरी अंतर्गत संगम गाव समाविष्ट असून मौजा संगम व खैरी पन्नासे यांचे सिमेतून वेणा नदी वाहत 
गेली असून वेणा नदी ही शेवटची सिमा आहे. शेवटच्या सिमेतील पश्चिम भागातील सर्व्हे क्र . १७९, १८०, १८२ , 
१६७, ८, ११, १३, १४, १५ व २ असे आहेत . 
वानाडोंगरीच्या उत्तरेला निलडोह ( अमर नगर ) असून वानाडोंगरी व निलडोहच्या सिमेतून नाला वाहत गेला असून 

तो दक्षिणेकडे रायपूर गावाकडे वाहत आला आहे . तसेच नागलवाडी, वडधामणा हे गाव संगम गावाच्या उत्तर 
सिमेला असून , उत्तर सिमेमध्ये वानाडोंगरी साजा क्र . ४६ मधील शेवटच्या सिमेलगत असलेले सर्वे क्र . २१४ , 
२१६, २१७, २४५ , २४६, ७१/ २ , ७०, ६९, ८०, ७२, ७१ , १६३, १६४ , ९९, ९८ , १८१, १८५ असून संगम या 
गावाच्या उत्तरेकडील भागाचे शेवटच्या टोकाचे सर्व्हे क्र . २८ , २९, ३० , ३७, ४१, ४२, ४७, ४८ , ४९ , ५६ , 
६२, ६३, ६४ , ६५ असे आहेत . 
मौजा वानाडोंगरीच्या दक्षिण सिमेला रायपूर हे गाव वसलेले आहे. वानाडोंगरी व रायपूर यांचे सरहद्दीतून 
एम. आय . डी . सी. निलडोह ( अमर नगर ) उत्तर दिशेकडून वाहत आलेला नाला गेलेला आहे . वानाडोंगरीच्या 
शेवटच्या टोकाला मुस्लिमांचे कब्रस्तान आहे. वानाडोंगरीच्या शेताच्या टोकाचे सर्व्हे क्र . ३१५ ते ३१८ , ३२९ , 
३२३, ३६९ / २, ३६८ / २, ३६८ / १, ३६५ , ३६७, ३६३, ३१४ , ४१४ , ३६२, ३७८ , ३७१, ३७२, ३६४ , ३२३ , 
३२२ असे आहेत . तसेच दक्षिण भागाकडेच संगम या गावाचे सर्व्हे क्र . १४६, १४७, १४८ , १५४ ते १५६, १५९ , 
१६०, १७७ असे रायपूर सिमेकडे आहे . 


दक्षिण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 26th October 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUN - 2016 / C . R .6 /UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No.MUN - 2016 /C . R .6 /UD - 18 , Mantralaya , Mumbai 400 032 dated the 
11th May 2016 issued in pursuance of the provisions of sub - sections (2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government ofMaharashtra had 
invited objections to its proposal to issue a notification under sub - sections (2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of 
section 3 of the said Act , to specify the local area of Wanadongri in Nagpur District , being a 
smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the nameof the Wanadongri Municipal 
Council for the said smaller urban area ; 

And , whereas objections and suggestions so received by the Collector , Nagpur District, 
pursuant to the said Proclamation dated 11th May , 2016 have been duly considered ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area , more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a smaller urban 
area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (2 ), (2A ) and (3 ) of section 
3 of the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall be constituted 
a Municipal Council as provided in sub - sections ( 2 ) , (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , by the 
name of the Wanadongri Municipal Council. The boundaries of the said smaller urban area shall 
be such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 

Schedule “ A ” 
Description of the Local area to be specified as a Smaller Urban Area 
The whole area of the Village Panchayat of Wanadongri as specified below : 


verr 


Nildoh 
Isasani 
Khairi (Pannase) 
Raipur 


Towards North 
Towards East 
Towards West 
Towards South 


Schedule “ B ” 
Boundaries of the Local area to be specified as a Smaller Urban Area 
Boundaries of the area of the Village Panchayat of Wanadongri constituted under the 

Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ) 


S .No 


Side 
( 2 ) 


Survey Numbers Close to Boundary 

( 3 ) 


( 1) 


1 


East 


Towards the Eastern boundary of Wanadongri, there is village Isasani 
(Waghdara ) and Rajiv Nagar is its last boundary . The Survey No. of the 
last boundary are 231, 232 , 234 , 235 , 237, 249/2 , 252 , 255 , 368 , 239 , 249, 250 , 
263, 264 , 267, 282, 284, 285 , 281, 271, 293 , 272 , 265 , 299 , 300 , 301, 307 , 308 , 
310 , 312 , 313 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 


( 3 ) 


(1) 
2 


(2) 
West 


North 


MouzaWanadongri includes village Sangam and between the boundaries 
of villages Sangam and Khairi (Pannase ) flows the river Vena is its last 
boundary S .No. 179 , 180 , 182 , 186 , 167, 8 , 11 , 13 , 14 , 15 and 2 . 
Towards North of Wanadongri there is Nildoh (Amar Nagar ) and between 
the boundaries of Nildoh and Wanadongri there is one drainage and it 
flows towards the village of Raipur. Also the villages of Nagalwadi, 
Waddhamana are towards the northern boundary of village Sangam and 
towards the northern boundary attached to the last boundary of 
Wanadongri Saza No. 46 , S .No. 214 , 216 , 217, 245 , 246 , 71 /2 , 70 , 69 , 80 , 72 , 
71 , 185 , 181, 164, 163, 99 and 98 are located . 
Towards the last corner of northern boundary of village Sangam S .No. 28 , 
29, 30 , 37 , 41, 42 , 47 , 48 , 49 , 62 ,63, 64 , 65 and 56 are located . 
There is village Raipur on the southern Boundary of Wanadongri. Between 
boundary of Wanadongri and Raipur runs one drainage flowing from north 
along the sides of M . I. D . C . Nildoh . (Amar Nagar ) . At last corner of 
Wanadongri there is burial ground of Muslim Community . The S .No. 
located at last corner of Wanadongri are 315 to 318 , 329, 330 , 323 , 369/ 2 , 
368 /1 , 367, 365 , 414 , 314 , 362, 363, 378 , 371, 372 , 364, 322 . So also towards 
the Southern side S .No. 146 , 147, 148 , 155 , 156 , 154 , 159, 160 , 177 of village 
Raipur boundary . 


South 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन- २०१६/ प्र.क्र . ६/ नवि १८ . -ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन २०१६/ प्र.क्र . ६/ नवि १८ , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी या महसुली गावाचे क्षेत्र लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
केले आहे आणि या क्षेत्राकरिता वानाडोंगरी नगरपरिषद गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नव्याने गठित वानाडोंगरी नगरपरिषदेवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
तरतुदीनुसार शासकीय अधिका-याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते . 

म्हणून, आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४० च्या 
पोट -कलम ( २ ) मधील खंड १ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, नव्याने गठित केलेल्या उक्त नगरपरिषदेची 
उक्त अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत मुख्याधिकारी , नगरपरिषद वाडी, जिल्हा नागपूर यांची वानाडोंगरी नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व 
अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400032, dated the 26th October 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No.MUN 2016 / C . R .6 /UD - 18 . — Whereas , by the Government Notification , Urban Development 
Department No.MUN 2016 / C . R .6 /UD - 18 dated the 26th October 2016 the Government of 
Maharashtra has specified the area of Revenue Village Wanadongari in Nagpur District , as a 
smaller urban area and has constituted a Municipal Council by the name of the Wanadongari 
Municipal Council for the said smaller urban area ; 

And , Whereas, it is expedient to appoint A Government Officer on newly constituted 
Wanadongari Municipal Council in accordance with the provisions of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( i ) of section 340 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ) and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby appoints the Chief Officer , Municipal Council Wadi District Nagpur as an Administrator 
of the said newly constituted Municipal Council to exercise all powers and duties relating to the 
Wanadongari Municipal Council till the said Municipal Council is duly constituted in accordance 
with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) - १२४ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ . 


अधिसूचना 


महाराषट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी- २०१६ / प्र. क्र . ५३/ (१ )/ पं. रा . ५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा 
अधिनियम पाच ) यांचे कलम ४ यासह कलम २५४ चे पोटकलम (१ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून नागपूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 


M 


अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्र 


अ . क्र . जिल्हा 
(१) (२) 
१ नागपूर 


गट 
(३) 
हिंगणा 


निवडणूक विभाग 

( ४ ) 
वानाडोंगरी 


वगळण्याचा दिनांक 

( ६ ) 


वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र . 


२६ ऑक्टोबर २०१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 

शासनाचे उप सचिव . 
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT AND CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 26th October 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB - 2016 /CR -53/ ( 1 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads 
and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby excludes from the Nagpur District , the local areas 
specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in 
column (6 ) thereof. 

Schedule 


Local areas 


Date of exclusion 


Serial District Block Electoral 
No . 

Divisions 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

1 Nagpur Hingana Wanadongari 


( 5 ) 


( 6 ) 


26th October 2016. 


The whole area of the Gram 
Panchayat of Wanadongari. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४, शके १९३८ 

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी - २०१६/ प्र.क्र . ५३ / ( २)/ पं.रा.- ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१( १९६२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम पाच ) यांच्या कलम ५ यासह कलम २५६ चे पोटकलम ( १ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१६ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभाग, क्रमांक पीएसई १०९६ /प्र.क्र .११४ / ०५ , दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, नागपूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २६ मध्ये हिंगणा तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) मधील नोंदी समोर 
स्तंभ ( ४) मध्ये “हिंगणा गट ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

“ हिंगणा गट ” खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 
मौजे वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र ” 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा निर्वाचक गण स्थानिक क्षेत्र / तालुका 

वगळण्याचा दिनांक 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 


गट 


१ 


नागपूर 


हिंगणा 


वानाडोंगरी 


वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र 


२६ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) – १२४ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

dated the 26th October 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB - 2016 /CR -53 / (2 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub 
section ( 1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby excludes from the Hingana Block of Nagpur District , the 
local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 26th day 
of October 2016 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No.PSE - 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September 1996 as 
follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 26 relating to Nagpur District, 
against entry in column ( 3 ) relating to Hingana Taluka , in column (4 ), for the words " Hingana 
Block ” the following shall be substituted , namely : 


“ Hingana Block excluding the following local areas : 


The whole area of the Gram Panchayat of Wanadongari ”. 


Schedule 


Local areas 


Date of exclusion 


Serial District Block Electoral 
No. 

Colleges 
( 1) (2 ) (3) 

( 4 ) 
1 Nagpur Hingana Wanadongari 


(5 ) 


(6 ) 


26th October 2016 . 


The whole area of the Gram 
Panchayat of Wanadongari. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१६ / प्र. क्र . ५३ / ( ३) / पं . रा.- ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा महा . तीन ),यांचे कलम ४ चे 
पोट- कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व 
संविधानाच्या भाग -IXच्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद नागपूर , ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा वानाडोंगरी यांच्याशी विचार विनिमय 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वानाडोंगरी व संगम या महसुली गावाच्या समोरील 
स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत 
आहे : 

अनुसूची 
स्थानिक क्षेत्रे 

गाव म्हणून संपुष्टात आल्याचा दिनांक 
__ ( २ ) 

( ४ ) 
वानाडोंगरी वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र 

२६ ऑक्टोबर २०१६ 
संगम 


अ . क्र . 


गावे 


( १ ) 


مر 


ع 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) – १२४ -३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 26th October 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 

No. ZPB . 2016 /C . R .53/ ( 3 )/PR 5 . - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959 ), read with clause 
(g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in this behalf , 
and in partial modification of all earlier Notifications issued in that behalf, and after consultation 
with the Standing Committee of the Nagpur Zilla Parishad, Gram Panchayat Wanadongari and 
Gramsabha Wanadongari, in Nagpur District , the Government of Maharashtra , hereby declares 
that the local areas specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the 
revenue villages Wanadongari and Sangam as specified in column ( 2 ) thereof, shall cease to be 
the villages for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect from the date shown in 
column (4 ) thereof : 

Schedule 


Date of cessation 


Sr. No . 

( 1 ) 


Revenue Villages 

( 2 ) 


Local Areas 

( 3 ) 


( 4 ) 


Wanadongari 


26th October 2016 


The whole area of the Gram 
Panchayat of Wanadongari. 


2 


Sangam 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४, शके १९३८ 


११ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१६ / प्र. क्र . ५३/ ( ४ ) / पं. रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महा . 
पाच ) याचे कलम २५६ च्या पोट - कलम (१ ) चा खंड ( ख ) यासह कलम ५ या अन्वये महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक झेडपीबी. २०१६ / प्र.क्र . ५३ / ( २) /पंरा - ५, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ याद्वारे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या हिंगणा पंचायत समितीच्या 
सदस्यांच्या पदावधीमध्ये, हिंगणा गटाच्या सीमामधून , इतर गोष्टींबरोबरच, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये नमूद केलेल्या निर्वाचक 
गणाचा ( इलेक्ट्रोल कॉलेजचा ) समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यामधून वगळून ( यांत यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले क्षेत्र ” असा करण्यात 
आला आहे ) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता वानाडोंगरी नगर परिषदेच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद केलेले हिंगणा या पंचायत समितीचे सदस्य हे, उक्त पंचायत समितीच्या, या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये नमूद केलेल्या वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतात , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा. पाच ) याच्या कलम २५७ च्या 
पोट - कलम ( दोन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, तसेच हिंगणा 
पंचायत समितीच्या संबंधित सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये 
नमूद केलेल्या, हिंगणा पंचायत समितीच्या सदस्यांना हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे : 

अनुसूची 
अ . क्र . गट निवडणूक विभाग 

निर्वाचक गण पंचायत समिती सदस्याचे नाव 
__ (१) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


जिल्हा 


नागपूर 


हिंगणा 


वानाडोंगरी 


वानाडोंगरी 


सौ . रेखाताई वर्मा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 26th October 2016 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2016 /C . R .53/( 4 )/ P . R .-5 . — Whereas by Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. ZPB . 2016 / C . R . 53/( 2 )/P . R . -5 , dated the 26th October 
2016 , issued under clause (b ) of sub -section ( 1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), the Government of Maharashtra 
during the term of Office of the members of the Hingana Panchayat Samiti of the Nagpur Zilla 
Parishad , altered the boundaries of the Hingana Block by excluding , inter alia therefrom the 
local areas comprising the electoral college mentioned in column (5 ) of the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the excluded area ” ); 

And whereas , the excluded area has now been included in , and forms part of the Municipal 
Council of the Wanadongari Municipal Council; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the member of the 
Hingana Panchayat Samiti mentioned in column (6 ) of the said Schedule , represents the excluded 
area mentioned in column (5 ) of the said Panchayat Samiti. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 257 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961(Mah . V of 1962), and after giving, 
to the concerned member of Hingana Panchayat Samiti the reasonable opportunity of being heard 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby removes , 
with effect from the date of issuance of this Order , the member of the Hingana Panchayat Samiti 
mentioned in column (6 ) of the said Schedule : 


Schedule 


District 


Block 


Sr . 
No. 
( 1 ) 


Electoral 
Division 

( 4 ) 


Electoral 
Colleges 

(5 ) 


Name of the Panchayat 
Samiti Member 

(6 ) 


(2 ) 
Nagpur 


(3 ) 
Hingana 


1 


Wanadongari 


Wanadongari 


Sou . Rekhatai Varma 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४००००१, दिनांकः २६ ऑक्टोबर २०१६. 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

___ क्रमांक झेडपीबी २०१६/ प्र.क्र .५३/( ५ ) /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( २), ( २क ) आणि (३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र .एमयुएन - २०१६/ प्र.क्र. ६/ नवि - १८ , दि .२६ ऑक्टोबर २०१६ ( यात 
यापुढेजिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी व संगम या महसुली 
गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता वानाडोंगरी नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद स्थापन 
करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा 
आदेश देणे इष्ट आहे ; 

___ त्याअर्थी, आता ,महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा पाच) याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा 
खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा 
निदेश देते की, नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत वानाडोंगरी मधील वानाडोंगरी व संगम या महसुली गावांसंबधात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , 
हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा याखालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक - एमपीएच - १९९७ / सीआर- ६४५ / ५६ ( ४७), दि .२० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर वानाडोंगरी नगर 
परिषदेकडे हस्तांतरीत झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २६, २०१६ / कार्तिक ४ , शके १९३८ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

dated the 26th October 2016 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB 2016 /CR -53/5 /PR -5 . — Whereas , the Government of Maharashtra , vide Notification , 
Urban Development Department, No.MUN - 2016 / C . R .6 /UD - 18 , dated 26th October 2016 (hereinafter 
referred to as “ the said Notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by sub - sections 
(2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act (Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue villages 
Wanadongari and Sangam in Nagpur District to be a smaller urban area , for which a Municipal 
Council by the name of Wanadongari Municipal Council, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 ( Mah V of 1962 ), and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets, rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of the revenue villages 
Wanadongari and Sangam in Nagpur District ( including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it) shall stands transferred to and shall vest in the Municipal 
Council of Wanadongari on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 ( 47), dated 
the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


